ऑगस्ट-२०२२ देय माहे सप्टेंबर-२०२२ ते फेब्रुवारी- 
२०२३ देय मार्च-२०२३ या कालावधीतील प्रवासी कर 
रु.२८०,७१,३२,०१०/- चे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून 
पुस्तकी समायोजन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी- ०३२३/प्र.क्र.१३६/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


१) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, दिनांक २० जुन, २०००. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : एसटीसी-०८१४/प्र.क्र.४७८/परि-१, दिनांक ४ जुले, २०१५. 
व शुध्दीपत्रक दि.०८ सप्टेंबर, २०१५. 
३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.राप/ळलेखा/अंववि/२०२/६४१, दि.१७.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर १७.५ टक्के या दराने प्रवासी कर आकारण्यात 


येतो. संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२०.६.२००० च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रवासी करातील १२ 


टक्के प्रमाणे येणारी रक्कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम 


भांडवली SACHA स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात 


यावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र.? येथील 


दि.०४.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयांन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात येणारे 


भांडवली अंशदान ५.५ टक्के यावरुन १० टक्के एवढे वाढविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


2: मागणी क्र.बी-१० ५०५५ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महांमडळ भांडवली अंशदान (५०५५ 


००१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून ऑगस्ट-२०२२ देय 


माहे सप्टेंबर-२०२२ ते फेब्रुवारी-२०२३ देय मार्च-२०२३ या कालावधीतील प्रवासी कर 


रु.२८०,७१,३२,०१०/- चे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महांमडळास शासनाचे भांडवली अंशदान 


म्हणून पुस्तकी समायोजन करण्याबाबत उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग 


परिवहन महामंडळ, मुंबई यांनी संदर्भाधिन क्र.३ च्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


त्यानुसार सदर पुस्तकी समायोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- ०३२३/प्र.क्र.१३६/परि-१ 
शासन निर्णय:- 


ऑगस्ट-२०२२ देय माहे सप्टेंबर-२०२२ ते फेब्रुवारी-२०२३ देय मार्च-२०२३ या कालावधीतील 


प्रवासी कर रु.२८०,७१,३२,०१०/- (अक्षरी रूपये दोनशे ऐंशी कोटी एक्काहत्तर लाख बत्तीस हजार 


दहा फक्त) एवढी प्रवासी कराची रक्‍कम शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग 


परिवहन महामंडळास पुस्तकी समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम गृह विभाग, “मागणी क्र. बी-१०, ५०५५- मार्ग परिवहन यावरील भांडवली 


खर्च (००) १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (00) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य 


मार्ग परिवहन महामंडळाला भागभांडवली अंडादान, (अनिवार्य) (५०५५ ००११)” (योजनेत्तर) ३२ 


अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने खर्च दाखविण्यात यावी व लेखाशिर्ष “००४२ 


मालावरील व उतारुवरील कर -१०६- कर वसुली (००४२ ००६२) (०१) (०२) उतारुवरील करापासून 


मिळालेल्या जमा रक्कमा” या खाली पुस्तकी समायोजनाने प्रवासी कराची रक्‍कम जमा 


दाखविण्यात यावी. सदर पुस्तकी समायोजन सन २०२२-२०२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय 


तरतुदीतून करण्यात यावे. 


३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 


करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी 


यांनी सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१८६/२०२३/व्यय-८, 


दि.२८.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१२०५१०६२६२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. capi MENDHE: 
GANVIR : ie 
(सारिका मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी- ०३२३/प्र.क्र.१३६/परि-१ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१०) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

११) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

१२) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, मुंबई. 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


A 


AN 


oC 


Co 


4 


£39) 


S 


SS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


१४) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय/साऊ/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
१६) गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई. 

१७) निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


